बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा तालुक्यातील 
रा.म.मा.७५३ ई ते भादोला वाडी ते रूईखेड 
टेकाडे सव ते रा.म.मा.७५३ ए (येळगांव) रस्ता 
प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा. क्र./का.२(२)/दर्जोन्नती/२०१९/४०४४, दि.०७/१०/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा तालुक्‍यातील रा.म.मा.७५३ ई ते भादोला वाडी ते 
रूईखेड टेकाडे सव ते रा.म.मा.७५३ ए (येळगांव) रस्ता प्रजिमा म्हणून ala करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील खालील रस्ता 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
१. रा.म.मा.७५३ ई ते भादोला वाडी ते | ग्रामीण (०/०० ते २/००) ११.०० प्रमुख जिल्हा 
रूईखेड टेकाडे सव ते रा.म.मा.७५३ ए | मार्ग 33 २.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०७ 
(येळगांव ) रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 
मार्ग 38 ३.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/००ते ६/०० 
मार्ग १०६ ६.०० कि.मी. 
एकूण ११.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५८/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२३९५.८९ --११.००) 
म्हणजेच २४०६.८९ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६.०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१३९०.३९-६.००) म्हणजेच १३८४.३९ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२८५४.१६-५.००) म्हणजेच 
२८४९.१६ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९०२१५५२२७९५१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Prashant एव णा णा iia iass 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
के क 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8 
V | n a ya k fa O Pp a t | | 505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2020.09.02 15:53:00 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलडाणा. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 
) 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


